वाचा :- 


“नव्याने स्थापन केलेल्या 
नगरपंचायतींना नागरी सुविधा 
पुरविण्यासाठी सहाय्य” योजनेअंतर्गत 
नगरपंचायतींना निधी वितरीत 


करण्याबाबत. 
सन २०१९-२०२० साठी लेखाशिर्ष (२२१७ ९४९२) 
रू. ३२.५० कोटी 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० ऑगस्ट, २०१९ 


(१) नगर विकास विभाग,झासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.२७/नवि- 
१६, दिनांक २७ जून,२०१२. 

(२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.२७/नवि- 
१६, दिनांक १५ एप्रिळ,२०१३. 

(३) नगर विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९७/नवि-१६ 
दिनांक 92 एप्रिल,२०१६. 

(४ शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६ /नवि-१६, दिनांक ३ 


(५) नगर विकास विभाग,शासन निर्णय क्र. धोरण-२०१७/प्र.क्र.६२/नवि-१६ 
दिनांक १५ मार्च,२०१७. 
(६) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, 
दिनांक ०८ जुले,२०१९. 
प्रस्तावना :- 
नव्याने स्थापन केलेल्या नगरपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी 


सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. सदर योजनेचे निकष संदर्भाधीन क्रमांक (१) ते (4) 
येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले आहेत. संदर्भाधीन क्र. (६) 
येथील वित्त विभागाच्या aren सूचनांनुसार “नव्याने स्थापन केलेल्या 
नगरपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय्य” या योजनेअंतर्गत राज्यातील 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


नगरपंचायतींना “अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर” निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“नव्याने स्थापन केलेल्या नगरपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी 
सहाय्य* योजनेअंतर्गत राज्यातील नगरपंचायतीना सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार सर्वसाधारण अनुदान प्रत्येकी रू. २५ लक्ष प्रमाणे एकूण रक्‍कम रू. 
३२,५०,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रूपये बत्तीस कोटी पन्नास लक्ष मात्र इतका निधी 
वितरीत करण्यास खालील अटी व aria अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्प खर्चाचा १००% हिस्सा राज्य शासनाचा राहणार आहे. त्यामुळे 
सदर प्रकल्पाअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना मंजूर रकमेच्या मर्यादेत 
सक्षम प्राधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता संदर्भाधीन क्रमांक (१) ते (५) 
येथील शासन निर्णयान्वये प्राप्त करून घ्यावी. 

३. सदर योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करावयाच्या नगरपंचायती सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार राहतील. 

४. कार्यान्वयन यंत्रणा संबधित नगरपंचायत राहील 

५. तांत्रिक मान्यता दिलेली कमी किंमतीची (रू. १० लक्ष पेक्षा कमी किंमतीचे 
काम) कामे एकत्रित करून प्रशासकीय मान्यता (Package) प्रदान करण्यात यावी. 
सदर एकत्रित प्रशासकीय मान्यतेची ई-निविदा करणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक काम ई- 
निविदेने करणे बंधनकारक असून, प्रशासकीय मान्यतेच्या रकमेचे पुनश्च: 
विलगीकरण (Splitting) करून कार्यादेश देणे ही गंभीर अनियमितता समजण्यात 
येईल व याची जबाबदारी संबधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 

६. सदर योजनेअंतर्गत करण्यात येणारी कामे अन्य कोणत्याही योजनेतून अथवा 
स्व:उत्पन्नातूत होत नाहीत याची खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करून 
घ्यावी.कोणत्याही परिस्थितीत कामांची दुरूक्ती होणार नाही याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. 

७. सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामांच्या “ई-निविदा” अंती प्रकल्प खर्च निश्चित 
करण्यात यावा. सदरचा प्रकल्प खर्च हा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्तीचा असल्यास, अशा जास्तीच्या खर्चासाठी 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्त अनुदान शासनाकडून उपलब्ध करुन दिले जाणार 
नाही. 

८. “ई-निविदा” अंतीचा प्रकल्प खर्च हा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या प्रकल्प खर्चापेक्षा कमी असल्यास, सदर कमी झालेल्या खर्चाच्या राज्य 
शासन हिस्स्याची रक्कम शासनास जमा करावी. सदरची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांची राहील. प्रत्येक काम किमान रू.१० लक्ष किंमतीचे राहील 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

९. जिल्हाधिकारी, यांची जबाबदारी खालीलप्रमाणे राहील:- 

(अ) सदर प्रकल्पाअंतर्गतची कामे ही सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणीच 
करावीत, कामाचे स्वरुप सार्वजनिक असावे, तसेच त्यामुळे सर्वसमावेशक 
नागरिकांच्या प्राथमिक सोयी सुविधांमध्ये भर पडणार आहे याची पुन्हा खातरजमा 
करणे व कुठल्याही खाजगी स्वरुपाच्या कामांना मान्यता देण्यात आली नसल्याची 
खातरजमा करणे. 

(ब) सदर प्रकल्पाअंतर्गतची कामे सबंधित शहराच्या विकास नियंत्रण 
नियमावली व विकास आराखडयाशी सुसंगत असल्याची खातरजमा करणे. 

(क) सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामांना “ई-निविदा” कार्यप्रणालीचा अवलंब 
करणे बंधनकारक राहील.याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच शासनाने 
निर्गमित केलेल्या अद्यावत मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
“ई-निविदा” कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्यात येत असल्याची खातरजमा करणे. 

(ड) सदर प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध करून दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी 
खर्च करण्यात येत असल्याचे, काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे किंवा कसे तसेच मंजूर 
कामावरच मंजूर निधी खर्च झाला आहे किंवा कसे हे पाहणे. 

(इ) सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामावर करण्यात येणा-या खर्चामुळे आदर्श 
आचारसंहितेचा भंग होणार नाही हे पाहणे. 

(ई) निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व 
नियमांचे तसेच विहीत प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत 
वित्त विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील 
सूचनांचा व वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत (Financial Power) भंग होणार नाही 
तसेच, कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही हे पाहणे. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


(फ) सदर योजनेअंतर्गत करण्यात येणा-या रस्त्यांच्या कामांना इतर 
कोणत्याही योजनेमधून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही अथवा सदरची 
कामे करण्यात आलेली नाही याची खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी. 

(ग) सध्या सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाच्या प्रकल्पामुळे 
प्रस्तावित रस्त्यांचे उत्खनन होणार नाही अशाप्रकारे कामांचे नियोजन 
करावे.प्रस्तावित रस्त्यांच्या ठीकाणांवरील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पाची 
कामे पूर्ण झाल्यानंतरच सदर रस्त्यांची कामे होतील याची खातरजमा जिल्हाधिकारी 
यांनी करावी. 

(च) कामाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाच्या 
प्रकल्पामुळे नव्याने करण्यात येणा-या रस्त्यांचे उत्खनन होऊन निधीचा अपव्यय 
होणार नाही यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील. 

१०. कार्यान्वयन यंत्रणेची जबाबदारी खालीलप्रमाणे राहील:- 

(अ) सदर प्रकल्पाअंतर्गत दुरूस्तीची तथा परिरक्षणाची कामे हाती घेण्यात येत 
नाहीत हे पाहणे. 

(ब) सदर प्रकल्पाअंतर्गतची कामे सुरू करण्यापुर्वीच्या स्थितीचे व काम 
झाल्यानंतरच्या कामाचे चित्र (Photograph) काढून ठेवणे व मागणीनुसार सादर 
करणे. 

(क) सदर प्रकल्पाअंतर्गतच्या कामांचे त्रयस्थ पक्षाकडून लेखापरिक्षण करून 
घेणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

११. यापुर्वी या योजनेखाली झालेल्या खर्चाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व सदर 
शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित 
प्रपत्रात संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून उपलब्ध करून घेऊन, 
संबंधित महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करण्याची जबाबदारी संबधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील.तसेच, उपयोगिता प्रमाणपत्राची एक प्रत आयुक्‍त तथा 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचेकडे सादर करावी. 

१२. दिनांक ३१ मार्च २०२१ अखेर ही निधी खर्च करण्याची मुदत संपल्यानंतर 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांनी या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० करीता वितरीत करण्यात येणा-या सर्व निधीच्या 
उपयोगिताचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. सदरची उपयोगिताचे प्रमाणपत्र 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


एकत्रितरीत्या संबंधित महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करून खर्चित व 
अखर्चित निधीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

१३. मंजूर व वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे कार्यान्वयन यंत्रणेस वितरण 
करण्यासाठी संबधित जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच, संबधित जिल्हा 
प्रशासन अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदरचा निधी संबधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे नियंत्रक अधिकारी म्हणून वर्ग 
करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदरचा निधी आहरीत 
करून कार्यान्वयन यंत्रणेस तात्काळ वितरीत करावा. 

१४. संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये ““नव्याने स्थापन केलेल्या 
नगरपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय्य” या योजनेस प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली असून, सदर शासन निर्णयातील सर्व अटी व शार्ती बंधनकारक 
राहतील. सदरच्या अटी व शातींची पुर्तता झाल्याची व प्रकल्पास सक्षम प्राधिका-यांची 
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 

१५. या शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करावयाच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाना या लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-२०१८ करीता वितरीत केलेल्या निधीपैकी 
१००% खर्चाचे विनियोग झाले असल्याची खातरजमा आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी करावी व असे उपयोगिता प्रमाणपत्र देयकासोबत जिल्हा कोषागारात सादर 
करावे. 

१६. या लेखाशिर्षाखाली यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक 
/ महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत याची खातरजमा 
आहरण व संवितरण अधिका-याने करावी.असे गंभीर आक्षेप असल्यास निधी आहरीत 
करू नये. 

१७. या लेखाशिर्षाखाली एक वर्षावरील जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित असल्यास 
निधी आहरीत करू नये.असे प्रस्ताव वित्त विभागाची सहमती घेण्यासाठी नगर 
विकास विभागाकडे पाठविण्यात यावेत. 

१८. आहरण व संवितरण अधिका-याने सदरचे आहरीत करण्यात येणारे अनुदान 
तात्काळ संबधितास वितरीत करावे. सदरचे अनुदान दिनांक ३१ मार्च २०२१ अखेर 
खर्ची पडेल याची दक्षता घ्यावी. दिनांक ३१ मार्च २०२१ अखेरचा अखर्चित निधी 
संबधितांनी व्याजासह शासनाच्या खाती तात्काळ जमा करावा. 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, 2098 


१९. राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला निधी तात्काळ संबधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्था/ कार्यान्वयन यंत्रणा यांना कोणत्याही प्रकारची कपात न 
करता वितरीत करण्यात यावा. 

२०. या शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करावयाच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांकडे या लेखाशिर्षाखाली यापुर्वी वितरीत केलेला निधी अखर्चित असल्यास, 
वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.१८/अर्थोपाय दिनांक २५ 
ऑगस्ट, २०१५ व शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय 
दिनांक ६ जून,२००८, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्म-११९८/प्र.क्र.३०/न.वि.-४, 
दिनांक १२ मार्च,२०१८, दिनांक ४ जून,२०१८ व दिनांक ९ ऑगस्ट,२०१८ अन्वये 
कार्यवाही करावी. 

२१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.-अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक 2 
एप्रिल,२०१८ मधील सोबतच्या परिशिष्टाच्या अ.क्र. (९) मधील तपासणी सूचीतील 
लागू होत असलेल्या बाबींची उपरोक्‍त परिच्छेदांनुसार पुर्तता करण्यात आली आहे. 
२२. यासंबंधीचा खर्च मागणी क्र.एफ-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२१७, नगर विकास, ८०, 
सर्वसाधारण, १९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०२) नव्याने स्थापन केलेल्या 
नगरपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय्य, ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर), (२२१७ ९४९२), या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० मधील मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

२३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.२२ /अर्थ-३, 
दिनांक of जुलै,२०१९ नुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

२४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०१९०८२०१८०६३६८२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार ]देशानुस Rd नावाने. 
Vivek Shankar 
Kumbhar 


(विवेक कुंभार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ 


१५. 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, 
मुंबई-१८ 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

मा.राज्यमंत्री (नगरविकास ) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, 
मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी 

संबधित मुख्याधिकारी 

वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग 
मंत्राळय, मुंबई. 

कार्यासन नवि-४ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (नवि-१६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, 2098 


शासन निर्णय क्रमांक-ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६, दिनांक २० ऑगस्ट,२०१९ 


सोबतचे विवरणपत्र 
मंजूर "सर्वसाधारण 
अ.क्र. जिल्हा नगरपंचायतीचे नाव वर्गवारी अनुदान" रक्‍कम 
(रू.) 
| ठाणे शहापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
२ ठाणे मुरबाड नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ५०,००,००० 
3 पालघर वाडा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
४ पालघर तलासरी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
4 पालघर मोखाडा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
६ पालघर विक्रमगड नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,००,००,००० 
9 रायगड म्हसळा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
ह रायगड तळा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
९ रायगड पोलादपूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
| 90 | रायगड माणगांव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
Lee | रायगड खालापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,२५,००,००० 
१२ । रत्नागिरी दापोली नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१३ । रत्नागिरी देवरुख नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१४ । रत्नागिरी गुहागर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१५ । रत्नागिरी लांजा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१६ रत्नागिरी मंडणगड नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) १,२५,००,००० 
१७ सिंधुदुर्ग कणकवली नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
गेट सिंधुदुर्ग pa iS नगरपंचायत २५,००,००० 
नगरपंचायत 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, 2098 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा नगरपंचायतीचे नाव वर्गवारी अनुदान" रक्‍कम 
(रू.) 
१९ सिंधुदुर्ग ee नगरपंचायत २५,००,००० 
नगरपंचायत 
२० । सिंधुदुर्ग कुडाळ नगरपंचायत नगरपंचायत 24,00,000 
२१ | सिंधुदुर्ग नवड याची नगरपंचायत २५,००,००० 
नगरपंचायत 

नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,२५,००,००० 
२२ नाशिक निफाड नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
२३ । नाशिक कळवण नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
२४ । नाशिक देवळा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
२५ | नाशिक पेठ नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
२६ । नाशिक सुरगणा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
२७ नाशिक दिडोंरी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,५०,००,००० 
2¢ धुळे शिंदखेडा नगरपंचायत नगरपंचायत २११०00 
२९ धुळे साक्री नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ५०,००,००० 
३० नंदुरबार धडगाव-वडफाळ्या नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २५४१०११०७० 
39 जळगांव बोधवड नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
३२ जळगांव मुक्‍ताईनगर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
डड जळगांव शोंदुर्णी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ७५,००,००० 
३४ । अहमदनगर शिर्डी नगरपंचायत नगरपंचायत 24,00,000 
३५ | अहमदनगर | अकोले नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
३६ | अहमदनगर कर्जत नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, 2098 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा नगरपंचायतीचे नाव वर्गवारी अनुदान" रक्‍कम 
(रू.) 

३७ । अहमदनगर पारनेर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
३८ | अहमदनगर नेवासा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) १,२५,००,००० 
३९ पुणे वडगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) २५,००,००० 
४० सातारा लोणंद नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
४१ सातारा खंडाळा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
४२ सातारा मेढा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
४३ सातारा दहीवडी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
४४ सातारा कोरेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
४५ सातारा वडूज नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
BE सातारा पाटण नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) १,७५,००,००० 
४७ सांगली खानापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
४८ सांगली कडेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
४९ सांगली शिराळा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
५० सांगली । कवठेमहांकाळ नगरपंचायत | नगरपंचायत 55005000 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) १,००,००,००० 
५१ सोलापुर माळशिरस नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
५२ सोलापुर माढा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५०,००,००० 
५३ | कोल्हापुर आजरा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
५४ । कोल्हापुर चंदगड नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
५५ । कोल्हापुर हातकणंगले नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ७५,००,००० 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, 2098 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा नगरपंचायतीचे नाव वर्गवारी अनुदान" रक्‍कम 
(रू.) 
५६ । औरंगाबाद फुलंब्री नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
५७ | औरंगाबाद सोयगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५०,००,००० 
५८ जालना मंठा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
५९ जालना जाफराबाद नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
६० जालना बदनापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
११ जालना घनसांवगी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,००,००,००० 
६२ परभणी पालम नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) २५,००,००० 
&3 हिंगोली सेनगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
६४ हिंगोली | औंढा नागनाथ नगरपंचायत | नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५०,००,००० 
६५ बीड केज नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
६६ बीड वडवणी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
६७ बीड आष्टी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
&¢ बीड पाटोदा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
६९ बीड शिरुर कासार नगरपंचायत | नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,२५,००,००० 
७० नांदेड अर्धापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
७१ नांदेड माहुर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
७२ नांदेड हिमायतनगर नगरपंचायत । नगरपंचायत २५,००,००० 
93 नांदेड नायगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,००,००,००० 
७४ | उस्मानाबाद लोहारा बु. नगर पंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, 2098 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा नगरपंचायतीचे नाव वर्गवारी अनुदान" रक्‍कम 
(रू.) 
७५ | उस्मानाबाद वाशी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ५०,००,००० 
७६ लातुर चाकूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
७७ लातुर जळकोट नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
७८ लातुर देवणी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
७९ लातुर शिरुर हो नगरपंचायत २५,००,००० 
नगरपंचायत 
८० लातुर रेणापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,२५,००,००० 
८१ । अमरावती भातकुली नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
८२ | अमरावती धारणी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
८३ । अमरावती नांदगाव खंडेश्वर नगरपंचायत २५,००,००० 
नगरपंचायत 
८४ । अमरावती तिवसा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) १,००,००,००० 
८५ बुलढाणा मोताळा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
८६ । बुलढाणा संग्रामपुर नगरपंचायत नगरपंचायत 2Y,00,000 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) ५०,००,००० 
८७ | अकोला | बार्शीटाकळी नगरपंचायत | नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २५,००,००० 
व्ह वाशिम मानोरा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
८९ वाशिम मालेगाव जहांगिर नगरपंचायत २५,००,००० 
नगरपंचायत 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ५०,००,००० 
९० । यवतमाळ । झरी जामणी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, 2098 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा नगरपंचायतीचे नाव वर्गवारी अनुदान" रक्‍कम 
(रू.) 
९१ । यवतमाळ बाभुळगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
९२ | यवतमाळ मारेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
९३ । यवतमाळ राळेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
९४ । यवतमाळ महागांव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
९५ यवतमाळ कळंब नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
९६ | यवतमाळ ढाणकी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) १,७५,००,००० 
९७ नागपूर मौदा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
RG नागपूर महादुला नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
RR नागपूर कुही नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१०० | नागपूर हिंगणा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१०१ | नागपूर भिवापूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१०२ नागपूर पारशिवणी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) १,५०,००,००० 
१०३ वर्धा सेळू नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१०४ वर्धा समुद्रपुर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१०५ वर्धा आष्टी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
40g वर्धा कारंजा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,००,००,००० 
१०७ भंडारा लाखांदूर नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१०८ भंडारा मोहाडी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१०९ भंडारा लाखणी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) ७५,००,००० 
११० | गोंदिया देवरी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
i a8 | गोंदिया सालेकसा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ननप-२०१९/प्र.क्र.१०५/नवि-१६ दिनांक २० ऑगस्ट, 2098 


मंजूर "सर्वसाधारण 


अ.क्र. जिल्हा नगरपंचायतीचे नाव वर्गवारी अनुदान" रक्‍कम 
(रू.) 
११२ गोंदिया | सडक अर्जुनी नगरपंचायत | नगरपंचायत २५,००,००० 
११३ गोंदिया गोरेगाव नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
११४ गोंदिया अर्जुनी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) १,२५,००,००० 
११५ चंद्रपुर जिवती नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
११६ चंद्रपुर सावली नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
११७ चंद्रपुर कोरपना नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
११८ चंद्रपुर गोंडपिंपरी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
११९ चंद्रपुर पोंभूर्णा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१२० चंद्रपुर सिंदेवाही नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्‍कम रू.) १,५०,००,००० 
१२१ | गडचिरोली कोरची नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१२२ | गडचिरोली मुलचेरा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१२३ | गडचिरोली ' भामरागड नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१२४ | गडचिरोली धानोरा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१२५ | गडचिरोली सिरोंचा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१२६ । गडचिरोली कुरखेडा नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१२७ । गडचिरोली अहेरी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१२८ | गडचिरोली आरमोरी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१२९ । गडचिरोली एटापल्ली नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
१३० | गडचिरोली चामोर्शी नगरपंचायत नगरपंचायत २५,००,००० 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द (रक्कम रू.) २,५०,००,००० 
सर्व जिल्हाधिकारी यांचेकडे सुपूर्द एकूण रक्‍कम (रू.) ३२,५०,००,००० 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


